राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत 
४१६४ अस्थायी पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे/हिनिका-२०२२/प्र.क्र. १३१/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, १० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १५ मार्च,२०२४ 


वाचा- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २००६/१२८/प्र.क्र.१९/ आरोग्य-२, 
दि.३०.१२.२००६. 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि. 
०६.०८.२००७. 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका २०१२/प्र.क्र.१६६/आ-५, 
दि.३०.०४.२०१२. 

४ सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय  क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि.२१.०९.२०१२ 

५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०२२/प्र.क्र.१३१/आ-५, 
दि.१६.१०.२०२३ 


६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ 
७ सह संचालक, आरोग्य सेवा, (हि.ह. व TART), पुणे-६ यांचे पत्र क्र.संआसे/राहिनिका/अस्थायी 
पदे/चाळू ठेवणेबाबत/४२१६/२०२४, दि.१५.०२.२०२४. 

प्रस्तावना- 

राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत २०१६६ अस्थायी पदांपैकी १६१३३ अस्थायी पदे संदर्भ 
क्र.३ येथील दिनांक ३०.०४.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये कायम करण्यात आलेली आहेत. उर्वरित 
४०३३ अस्थायी पदे तसेच, पदांच्या आढाव्यातून सुटलेली सुधारित आकृतीबंध सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग संदर्भिय शासन निर्णय दिनांक २१.०९.२०१२ अन्वये मंजूरी दिलेली उपकेंद्र स्तरावरील १३१ 
पदे alt एकूण ४१६४ पदे दिनांक 09.08.2023 ते 28.02.2028 पर्यंत संदर्भ क्र.५ येथील दिनांक 
१६.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये पुढे चाळू ठेवण्यात आली होती. सदर मुदत दि.२९.०२.२०२४ 
रोजी संपुष्टात आली आहे. सदर पदे राज्यातील जनतेस आरोग्य विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध 
करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असल्याने, उपरोक्‍त नमूद एकूण ४१६४ पदे दि. ०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे/हिनिका-२०२२/प्र.क्र.१२१/आरोग्य-५ 


शासन निर्णय- 


2. 


राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत अस्थायी ४१६४ पदे ही दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर पदांचा खर्च शासन निर्णयातील पदनामासमोर दर्ठउविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली 


खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२४-२५ साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र. । विभाग लेखाशिर्ष अस्थायी पदे शासन निर्णय । पदे एकूण 
(हिवताप) | दि२१.०.९.२०१२ 
अन्वये पदांच्या 
आढाव्यात 
सुटलेली पदे 
१ हिवताप २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक १०९९ वि १०९९ 
(राज्यस्तर) । आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
१०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 
(०१) (०५) हिवताप नियंत्रण कार्यक्रम 
(राज्यक्षेत्र) 
सांकेतांक- (२२१० ०६११) 
२ | हिवताप २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक ८०८ १३१ ९३९ 
(राज्यस्तर) । आरोग्य 
जि.प. ०६-सार्वजनिक आरोग्य 
प्रतिनियुक्ती | १०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 
(०१) (५२) हिवताप नियंत्रण कार्यक्रम 
(स्थानिक क्षेत्र) 
सांकेतांक-(२२१० ५२१९) 
३ | हिवताप २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक ११२ 7 ११२ 
जि.प. आरोग्य 
स्थानिकस्तर | ०६-(जि.प.) सार्वजनिक आरोग्य 


००१-संचालन व प्रशासन 

(09) (04) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ 
च्या कलम १८३ अन्वये (जिल्हा 
परिषदांना आस्थापना अनुदाने) 
सांकेतांक-(२२१० ०३८९) 

आरोग्य पर्यवेक्षक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे/हिनिका-२०२२/प्र.क्र.१२१/आरोग्य-५ 


४ | हिवताप 
जि.प. 
स्थानिकस्तर 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य 

०६-(जि.प.) सार्वजनिक आरोग्य 
००१-संचालन व प्रशासन 

(०२) (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 
(स्थानिक क्षेत्र) 

सांकेतांक-(२२१० ५०४१) प्र.शा.तं. 
आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य कर्मचारी 


२०१४ 


7 2098 


एकूण 


wre व जिल्हा परिषद 
(स्थानिक स्तर) एकूण मंजूर पदे 


४०३३ 


१३१ ४१६४ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५११०६४५४३१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MAHESH 
GURULING 
HANSHETTI 


Digitally signed by MAHESH GURULING HANSHETTI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5d541c6ddf0221a38b5bf17bde071c16e4f 
c5d59c6c056a12206b90f86b0b039, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B2EDCC53DBB4AA0ABDS5ES6CEB34 
FAF620B051435FE8057488BAB1D4B20721FD1, 
cn=MAHESH GURULING HANSHETTI 

Date: 2024.03.15 12:46:57 +05'30' 


(महेश Saleh) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 


१ 

२ 

3. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
४ 


. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज.ज.रो.), पुणे-६ 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सर्व) 


८. सहायक संचालक, आरोग्य सेवा, (हिवताप) (सवी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे/हिनिका-२०२२/प्र.क्र.१२१/आरोग्य-५ 


९. जिल्हा हिवताप अधिकारी, (सर्व) 

१०.हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग प्रशिक्षण पथके (सर्वी 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१२.वित्त विभाग (व्यय-१३), (अर्थसंकल्प-१९), आ.पु.क., मंत्रालय मुंबई 

१३.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (सेवा १, २, ३, ५ व अर्थसंकल्प शाखा/लेखा) मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्यरोग) पुणे ६ 
*स्थानिकस्तर( जिल्हा परिषद) एकूण हिवताप विभाग 
परिशिष्ट १ 


राष्ट्रीय किटकजन्यरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय दि. ६.०८.२००७ व 
दि.२१.०९.२०१२ अन्वये पदांची माहिती. 


राष्ट्रीय किटक जन्यरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (हिवताप) उपशिर्ष २२१०५०४५९१ 
(जि.प) स्थानिकस्तर 


जिल्हा परिषदेतील एकुण आरोग्य पर्यवेक्षक - ५६१ व उर्वरित १००७१ पदे एकूण 


१०६३२ पदे 
जिल्हा मंजूर पदे अस्थयी पदे 
रायगड RRR माड 


कायम पदे 


ठाणे . ३७१ 
रत्नागिरी ३१० २४८ 
नाशिक ४६३ 
2 १९५ 


नंदूरबार ३४८ RVs 
जळगांव ४३५ ३४८ 


अहमदनगर ३९३ 


रप 


> 
| 
an 
aw 
(९ 


र 3 
a 
a 
ae | 
“प 
=a 
% | aw 
ATS 
७ |” 
Au 
“ 
“ 


९३ 

कक 

&RX 
La oe 

७८ 


ce 


2 
अ 
al 
Pal 


“ww wm 
> i, Aw 
4 
/, 
60: 
= 4 
_ =“ 
al Fel | 
- 
a 
A au 
K |e [A 
x ० 
vw A 
*0 ह व 
an an 
x |x | 
»”0 |/७ 1X 


जालना ५२ 
परभणी २०३ 
हिंगोली pee | 


“~ 
७ 


“0 


A | “७ |~w 
° (५ 


« 
ao 


x 


८६ 


ह) 
“ 
Al 
a 
4) 
6 
ie 
A 
A 
० 


शो 1, [AI 
९ jw la 
4, 
3 
“o 
७ 
७ 
“ 
av 
’ 
“ F lw iw |. AGC lw lw 
4 > ७ | ० rv 1.५ ४ LS 


अमरावती “ASS ...- 
यवतमाळ 


6 


aa 
x 


a 

Au 

XX jw 

mw 1A 

Alo 
A ७ 
Py 4 
१11) ७ 


गडचिरोली ३३५ 


८५०६ 


~ 


सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्यरोग ) पुणे-६ 
राज्यस्तर एकूण हिवताप विभाग 
परिशिष्ट २ 


a 


राष्ट्रीय किटकजन्यरोग नियंत्रण i जासन निर्णय दि. ६.०८.२००७ व दि.२१.०९. 
२०१२ अन्वये पदांची माहिती. 


स्थाई व अस्थायी पदांची माहिती (पदांचा गोषवारा ) 


ह 4 
| a 
कष 
: 

Bh 


6 मु.प्र.अधिकारी 


प्रशासन अधिकारी 


|| 


«| 


x 


ति 


८ | कनिष्ठ कि.शास्तज्ञ | किं .शास्त्रज्ञ 


९ उ. श्र.लघुलेखक 


> 


Pa) 
“४७ 
| | 


ae 
23 आरोग्य पर्यवेक्षक 
किटक समाहारक 


ज्य 


4 
व्ष 
g 
® 
क्ष 
-)| 

‘| 

A 


~ 
x 


a) 
x 


vw । “० 
G |“ 


4, | 
a} a) 

Z rh 

3 “> 


»5 1१. 2०171: 
| 
aD 
ढं 
ap 
चै 
4 


wlivniala fala ja [a [4 
o |S IA LG [Lm [et LX le [A 
i | 


